आयुक्त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे आस्थापनेवरील १५९० 
अस्थायी पदांना व बाहयस्रोताद्वारे भरण्यात आलेल्या 
७१६ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक 
२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्र. मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१०/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०२० 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग क्र. मबाआ-२००२/प्र.क्र.९२५/का-७ दि. ५ एप्रिळ, 2003 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.४.१०.२००४ 
३) शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०२०/प्र.क्र.१०/का-७ अ, दि १३.३.२०२० 
४) आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास, आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र. मबाविआ/आस्था/अस्थायी पदे/२०-२१ 
/का-१/२९०६ दि.०३.०९.२०२० 
५) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि. ३१.०८.२०२०. 


शासन निर्णय:- 


महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील १५४२ वेतनावरील पदे व ४८ मानधनी पदे अशा 
एकूण १५९० पदांना व बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ पदांना अशा एकुण २३०६ अस्थायी पदांना 
०१/१०/२०१९ ते २९/०२/२०२० पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्रमांक-३ येथील दिनांक १३.०३.२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक-५ येथील दिनांक ३१.०८.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये सर्व 
प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना, तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या, परंतु ज्याचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अज्ञा 
अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२० ते दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार देण्यात आले आहेत. 
३. महिलाव बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील १५९० अस्थायी पदे व 
बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ पदे ही सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत असे संदर्भाधिन क्रमांक- 
४ येथील दिनांक ०३.०९.२०२० च्या पत्रान्वये प्रमाणित करण्यात आले आहे. त्यानुसार वित्त विभागाच्या उपरोक्त 
शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्तालयाच्या आस्थापनेवरील १५४२ 
वेतनावरील पदे व ४८ मानधनी पदे अशा एकूण १५९० पदांना व बाहय यंत्रणेद्वारे भरण्यात आलेल्या ७१६ पदांना 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१०/का-७अ 


अज्ञा एकुण २३०६ अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२० ते दि. २८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या 
पदांची वेतनश्रेणी व मुदतवाढ दिलेल्या एकूण पदांची संवर्गनिहाय माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात 
आलेली आहे. 
४. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभाग पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक ३१.०८.२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळाद्वारे उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००९१६११२३३३२६३० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

RAVINDRA Se ra Re reer 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


SITARAM JARANDE एकक क 


Date: 2020.09.22 15:26:51 +05'30° 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
सर्व जिल्हा महिला बाळ विकास अधिकारी(आयुक्‍्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) ( लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई, 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,(आयुकक्‍्तालय, पुणे यांचे मार्फत) 
वित्त विभाग (का-व्यय-१४/अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारण-१), मंत्रालय,मुंबई 
निवड नस्ती, का-७अ 


>» ०0८ “८७ A) -5 


on GS -€ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१०/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ- २०२०/प्र.क्र.१०/का-७ अ, दि.१६/०९/२०२० 


सोबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र. पदनाम वेतनस्तर अस्थायी पद संख्या 
| a | आयुक्‍त -- 923900-294800 9 
२ सह आयुक्‍त S-24 ७८८००-२०९२०० pa 
३ उपआयुक्त 85-२३ ६७७००-२०८७०० २ 
४ "सहायक आयुक्‍त ( दि. २३.४.२०१३ अन्वये 89-२० ५६१००-१७७५०० २ 
नवनिर्मित- १ पद) 
५ 'जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, वर्ग- 86-२० ५६१००-१७७५०० ३० 
१ 
६ बालमानसशास्त्रज्ञ S-2o ५६१००-१७७५०० ४६ 
७ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी,वर्ग-२ 8-१५ ४१८००-१३२३०० १२ 
(शा.नि. दि.५.२.१३ अन्वये ६ नवनिर्मित पदे) 
८  'निरिक्षक प्रमाणित शाळा व संस्था वर्ग-२ S-94 ४१८००-१३२३०० pa 
९ ।अधिव्याख्याता S-94 ४१८००-१३२३०० Poa 
१० | सांख्यिकी अधिकारी 5-१५ ४१८००-१३२३०० Poa | 
7 १ लेखाधिकारी (शा.नि. दि. 4.2.93 अन्वये 85-१६ ४४९००-१४२४०० ९ 
नवनिर्मित ६ पदे व दि. २३.४.२०१३ अन्वये २ 
नवनिर्मित पदे) 
१२ अधिक्षक वर्ग-२ 85-१५ ४१८००-१३२३०० २७ 
१३ वैद्यकीय अधिकारी 5-१५ ४१८००-१३२३०० षु 
१४ निरिक्षिक प्रमाणित शाळा व संस्था वर्ग-३ 5-१६ ४४९००-१४२४०० 1१ 
१५ ।उप अधिक्षिका 58-१६ ४४९००-१४२४०० १ 
१६ सहायक लेखाधिकारी (शा.नि. दि. 23.8.93) 85-१५ ४१८००-१३२३०० ४१ 
अन्वये नवनिर्मित ४ पदे व दि. ८.४.२०१३ अन्वये 
३५ नवनिर्मित पदे) 
१७ कार्यालयीन अधिक्षक 5-१४ ३८६००-१२२८०० ४ 
१८ ।निम्नश्रेणी लघुलेखक 58-१४ ३८६००-१२२८०० २ 
१९ | force परिविक्षा अधिकारी 5-१६ ४४९००-१४२४०० ५१ 
२० 'परिविक्षा अधिकारी (नवनिर्मित २ सह) S-98 ३८६००-१२२८०० १५९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१०/का-७अ 


२१ प्रमुख लिपिक (शा.नि. दि. २३.४.१३ अन्वये २ 85-१३ ३५४००-११२४०० ६ 
नवनिर्मित पदे) 
२२ समुपदेशक S-93 ३५४००-११२४०० ४६ 
२३ समुपदेशक 58-१४ ३८६००-१२२८०० ४ 
२४ संरक्षण अधिकारी 5-१४ ३८६००-१२२८०० ३७ 
२५ विधी सल्लागार S-98 ३८६००-१२२८०० ३७ 
२६ ।परिचारिका 5-१३ ३५४००-११२४०० ३० 
२७ प्रशिक्षित शिक्षक S-¢ 24400-29400 २ 
२८ ग्रंथपाल 5-१० २९२००-९२३०० po oa 
२९ वरिष्ठ लिपिक S-¢ 24400-29900 ४५ 
३० ।शिक्षक S-¢ 24400-29900 १९ 
३१ ।निदेशक S-¢ 24400-29900 २२ 
३२ टर्नर फिटर 5-८ २५५००-८११०० 1१ 
३३ रेडिओ-वायरमन 5-८ २५५००-८११०० Poa | 
३४ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 5-७ २१७००-६९१०० ३७ 
३५ ।'कनिष्ठ लिपिक 8-६ १९९००-६३२०० ११७ | 
३६ | संरक्षण अधिकारी कनिष्ठ 5-६ १९९००-६३२०० ३५८ 
३७ ।वाहनचालक 8-६ १९९००-६३२०० ३८ 
३८ ।वरिष्ठ काळजी वाहक S-3 १६६००-५२४०० ४० 
३९ स्वयंपाकी 5-३ १६६००-५२४०० ४३ 
४० नाईक S-3 १६६००-५२४०० pa 
४१ | Bras S-4 १५०००-४७६०० ३९ 
४२ 'कनिष्ठ काळजीवाहक 5-१ १५०००-४७६०० १५८ 
४३ पहारेकरी 5-१ १५०००-४७६०० १९ 
४४ | MTS S-4 १५०००-४७६०० ४६ 
४५ 'मदतनीस 8-१ १५०००-४७६०० [| 2 7 
४६ आया 8-१ १५०००-४७६०० २ 
४७ परिचर 8-१ १५०००-४७६०० २ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२०/प्र.क्र.१०/का-७अ 


४८ वेतनावरील एकुण पदे १५४२ 
४९ ।मानद वैद्यकीय अधिकारी-मानधनी प्रति भेट रु.१००/- परंतु द.म. BC 
जास्तीत जास्त रु. १२००/- 

yo | तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिका-यांना मुंबई शहर व उपनगर येथे रु. ३५८ 

सहाय्य करण्यासाठी सहायक (बाहयस््रोताद्वारे) १५,०००/- अन्य तालुक्याकरीता रु. 
१२०००/- 

५१ तालुकास्तरावरील संरक्षण अधिका-यांना मुंबई शहर व उपनगर येथे रु. ३५८ 
सहाय्य करण्यासाठी बहुउद्देशीय कर्मचारी १२,०००/- अन्य तालुक्‍्याकरीता रु. 
(बाहयस््रोताद्वारे) १००००/- 

42 बाह्य GAVE UP पदे ७१६ 

५३ एकुण अस्थायी पदे २३०६ 

RAVINDRA DN:CN = RAVINDRA SITARAM JARANDE. © = IN, 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


S | TA RAM J A RA N D E Lem OU = WOMEN AND CHILD 


Date: 2020.09.22 15:28:02 +05'30' 


(र.सि.जरांडे) 
अवर सचिव ,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


